दहशतवाद विरोधी पथक, काळाचौकी पोलीस 
ठाणे, मुंबई गु.नों.क्र. ०२/२०१८ च्या गुन्ह्याप्रकरणी 
fers सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त 
करण्यात आलेल्या अँड.श्री.वैभव बगाडे यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०२१८/प्र.क्र.9२/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जून, २०१८ 


संदर्भ:- शासन अधिसुचना, विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी २०१८/यु.ओ.आर.२८/डी-१४, 
दिनांक ०१.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

दहशतवाद विरोधी पथक, काळाचौकी पोलीस ठाणे,मुंबई गु.नों.क्र. ०२/२०१८ चे 
प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.वैभव बगाडे यांची विधी व न्याय 
विभागाच्या वरील संदर्भाधीन ०१.०३.२०१८ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आळी आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.वैभव बगाडे यांना 
प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


ओ) प्रतीदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु.१०,०००/- 
बो) प्रत्यक्षात केलेला प्रवास व निवास खर्च 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी 
अँड.श्री.वैभव बगाडे यांना उपरोक्त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य 
कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


यासाठी येणारा खर्च दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष बी-१, २०५५ पोलीस - 
(00)(109), गुन्हा अन्वेषण आणि दक्षता (00) (०५), दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) - 
२८ व्यवसायिक व विशेष सेवा, या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६६/१८/व्यय-७, दिनांक 
२९.०५.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०२१८/प्र.क्र.७२/पोल-१० 


सदर wR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७0/५/.॥8॥0॥/959॥॥॥9.9०५.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२८११२६१०६७२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 
DN: c=IN, f Maharasht Home 


Kishor ShyaMrao 0५० 


A.20=ce6féedd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aalaldbcf0ec79c7c 
2143850ff6e8fdcb4c0d 


B h a | e fa (0 serialINumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e 1 e58426881 bc36b9 
68ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, hor Shyamrao Bhalera 


Date: 2018.06.28 11:31:45 +05'30' 


(किशोर शा.भालेराव) 
उप सचिव (विधी),गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


१. WAM महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

६. अँड.श्री.वैभव बगाडे, बी-३०५, समजदीप को.ऑप.हौ.सो.,अदुकीया रोड, 
एस.व्ही.रोड, कांदिवली (प), मुंबई-४०० ०६७ 

७. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


